महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ, 
उप संचालक, आरोग्य सेवा, या संवर्गातील अधिका- 
यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतिम सेवा 
ज्येष्ठतासूची... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२०/प्र.क्र.१२६ /सेवा-२ 
जी.टी. रुग्णालय आवार, १० वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक: २१ मे, २०२१ 
वाचा = 
१) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ 
२) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक : जेसूची २६२१/प्र.क्र.१२६/सेवा 2, दि.२०.५.२०२१ 


शासन परिपत्रक - 


संदर्भ क्र. २ च्या शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील “उपसंचालक आरोग्य 
सेवा” सुधारीत वेतन श्रेणी एस-२५ : ७८८००-२०९२०० या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. १.१.२०२० रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासुची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. आता महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील “उप संचाळक आरोग्य सेवा” या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि. १.१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर ज्येष्ठतासूची या 
परिपत्रकासोबत विवरण पत्र “अ” येथे जोडण्यात आली आहे. 

सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयानुसार तयार करण्यात 

आली आहे. 
३. सदरचे ज्येष्ठतासूचीबाबतचे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेताक क्र.२०२१०५२०१७४९५७२६१७ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao 


Vishnudas Ghodke 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


p (1 al d | i k fa O postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5 14c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe5 
Ghodke ३00 Pundlireo Ghodke 
Date: 2021.05.21 12:39:10 +05'30' 
(वि.पुं.घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
२. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्टीय आरोग्य अभियान,मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्वी 
७. सर्व संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा यांचेमार्फत) 
८. निवडनस्ती (सेवा २) 


विवरणपत्र-अ 
शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.जेसूची २०२१/प्र.क्र.१२६/सेवा-२, दि.२१.०५.२०२१ सोबतचे WIA अ 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ वेतन मट्रीक्स मधील वेतनस्तर एस-२५ : ७८८००-२०९२०० मधीळ उप संचालक, आरोग्य सेवा, दि.०१/०१/२०२१ रोजी 
कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची 


अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग ज्येष्ठता 
(नियुक्‍तीनंतर दिनांक/ 
प्रवर्ग बदलला ज्येष्ठतेचा 
असल्यास 
त्याचा दिनांक) 


अंबाडेकर 

३ ३ |डॉ.रामेश्वर महालिग 
शि 
डॉ.विजय पोडट्टीवार 


शासन निर्णय क्र. पदनि-२०२०/प्र.क्र. १४३/आरोग्य-३, दि. १५.९.२०२० अन्वये पदनिर्निती करण्यात आली आहे. 
"उप संचालक" या संवर्गातील दि.०१/०१/२०२१ रोजीची मंजूर पदे, भरलेली पदे व रिक्‍त पदे याबाबतचा तपशिल 


ink 
डॉ.नितीन नथ्यूजी 


न सरळ सेवा- १२ पदोन्नती - १३ 
एकूण मंजूर पदे 


